भिक्षेकरी गृह  (२२३५२८७८) या 
लेखाशिर्षांर्ग सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीतून वितरीत निधीच्या बाबनिहाय 
पुनर्वितरणास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बालविकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- भिप्रशा-२०२१/प्र.क्र.२८/का.०९ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:-२५ फेब्रुवारी, २०२२ 


संदर्भः- 


१) सहायक आयुक्त, (मि.प्र.शा.) महिला व बाल विकास आयुक्तालय यांचे क्र. मबाविआ/ भिप्रशा/ 
का-०८/२०२१-२२/९ दि. १३/०१/२०२२ चे पत्र. 


प्रस्तावनाः- 


भिक्षेकरी गृह (अनिवार्य) (२२३५२८७८) या लेखाशिर्षाखाली १० कंत्राटी सेवा हे Vals उपलब्ध 
करून घेण्यात आळे असून हिवाळी अधिवेहानात लाक्षणिक पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. 
श्रीम. रेखा दिपक बर्गे (अधिपरिचारिका) यांचे मानधन अदा करण्यासाठी भिक्षेकरी गृह (अनिवार्य) 
(२२३५२८७८) या लेखाशिर्षाखालील १३ कार्यालयीन खर्च या उद्दीष्ठामधून रु.१,५०,०००/- (रु. एक 
लाख पन्नास हजार) Io Harel सेवा या उद्दीष्ठाखाली वळविण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. 
भिक्षेकरी गृह (अनिवार्य) (२२३५२८७८) या लेखाशिर्षाखालील १३ कार्यालयीन खर्च या उद्दीष्ठामधून 
रु.१,५०,०००/- (रु. एक लाख पन्नास हजार) १० कंत्राटी सेवा या उद्दीष्ठाखाली पुनर्वितरणाने उपलब्ध 
करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णयः- 


श्रीम. रेखा दिपक बर्गे (अधिपरिचारिका) यांचे मानधन अदा करण्यासाठी भिक्षेकरी गृह (अनिवार्य) 
(२२३५२८७८) या लेखाशिर्षाखालील निधी खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे पुनर्वितरीत 
करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहेः- 


(रु. लाखात) 
अ. क्र. उद्दीष्ठ अर्थसंकल्पित पुनर्वितरण पुनर्वितरणानंतरची 
निधी करावयाची रक्‍कम | तरतूद 
(उ) 
(१ _____|१७०कंत्राटीसेवा | 0.0१ १.५० १.५१ 
२ १३ कार्यालयीन १६.२३ (-)9.40 १४.७३ 
खर्च 


शासन निर्णय क्रमांकः भिप्रशा-२०२१/प्र.क्र.२८/का.०९ 


२. सदर निधी महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियमपुस्तीकेमध्ये उल्लेख 
केलेल्या तसेच वित्त विभागाच्या दि. of एप्रिल,२०२१ व २४ जून,२०२१ च्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या 
अटी व शर्तीचे पालन करुन खर्च करण्यात यावा. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, 
महिला व बाल विकास, पुणे हे राहतील. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 
होईल व खर्च झालेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास त्वरीत सादर करण्यात येईल याची 
संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२२/व्यय-६ दि.३१.०१.२०२२ अन्वये 
प्राप्त मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०२२५१५५६४४८४३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर. 

२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. परिविक्षा अधिक्षक, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्‍तालया मार्फत) 

८. वित्त विभाग (व्यय-६ / अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 

९. कक्ष अधिकारी (का-४, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवड नस्ती (का-९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


